खाजगी प्रवासी बसच्या टपावरुन होणारी 


बेकायदेशीर व्यायारी माल वाहतुक, __ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


परिपत्रक क्रमांक :- व्हिआयपी ०८०७/७२८/परि-२. 
मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक :- २ मार्च, २००६. 


वाचा :- परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे परिपत्रक क्रमांक :-एमव्हीएम ५४/९५/का-२अ/ 
जा.क्र.१५८२४, दिनांक २७.११.२००३ 


— मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ७४ अन्वये खाजगी बसेसना कंत्राटी 
परवाना दिला जातो. त्याच प्रमाणे कलम ८८(९) अन्वये अखिल भारतीय पर्यटक परवाना दिला जातो. 
सदर RAM हे प्रवासी बाहतुकीसाठी मुख्यत्वे दिलेले असतात असे असले तरी या खाजगी प्रवासी 
बसमधून व्यापारी मालाची बसच्या टपावरुन बेकायदेशीर वाहतूक होत असल्याबाबत तक्रारी वारंबार 
शासनास प्राप्त होल आहेत. बसेसच्या टपावरुन होणाऱ्या व्यापारी मालाची जाहतूक ही या बसेसच्या 
परवान्याच्या शतींचे उल्लंघन करणारी असून बेकायदेशीर आहे. याखेरीज या बसच्या टपावर जादा 
बजनदार माल ठेवल्यामुळे बसचा तोल जाऊन अपघात होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. या 
बाबीमुळे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर माल वाहतुकीस आळा घालणे आवश्यक आहे. 


ज्या प्रादेशिक परिबहन कार्यालयाच्या प्राधिकार क्षेत्रात अशा खाजगी बसेसमध्ये 
सुरुबातीच्या टप्प्यावरुन व्यापारी माल सुरुवातीला भरला जात असेल त्या संबंधित कार्यालयाने त्याबर 
कायदेशीर कार्यवाही करणे ब सुरुवातीच्या ठिकाणीच माल भरु देण्यास आळा घालणे जरुरीचे आहे. 
सीमा तपासणी नाक्‍यावर परप्रांतातुन येणा-या खाजगी बस वाहनाच्या टपाची तपासणी करावी. टपावर 
बेकायदेशीर मालाची बाहतुक करणा-या वाहनधारकांविरुध्द कलम ६६/१९२ प्रमाणे कार्यवाही करुन 
तडजोड शुल्क स्विकारावे. तडजोड शुल्क भरण्यास तयार नसतील तर झालेल्या गुन्हयाबाबत 
प्रकरण न्यायालयात दाखल करावे. बसेसच्या टपावरुन बेकरयादेशीर होणा-या व्यापारी मालाची 


600०९५८३८७) - Goods Transportation by Pvt. Buses 


जबाबदारी त्या Sa राहील. बेकायदेशीर माल उतरविण्यात यावा ब नंतरच खाजगी बसला पुढे 
जाण्याची परबानगी देण्यात याबी. टपाबर बेकायदेशीर माल दिसल्यास, मधल्या ठिकाणी वाहन 
अडविले गेल्यास प्रवाशांना अडचण उद्‌भवून तक्रारी झाल्यास त्यास वाहन मालक ब चालक जबाबदार 
राहतील. wae, संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी या कामावर स्वतः देखरेख करावी. अशा कामात 
टाळाटाळ केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखास जबाबदार धरण्यात येईल. 


परिवहन आयुक्‍त यांनी याबानत वेळोबेळी आढाबा घेऊन त्याप्रमाणे अहवाल शासनास 


सादर करावा. >> 
(रमेशशिंदे ) 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


परिबहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक), मुंबई 

बिशेष पोलीस महानिरीक्षक (वाहतुक), म.रा. मुंबई 

सर्व पोलीस अधिक्षक 

सर्व पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) यांना विनंती की खाजगी बस व्यावसायिकांची आरक्षण 
कार्यालये, आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये असल्यास मोटार वाहने अधिनियम, १९८८ च्या कलम ११५ अन्वये 
ज्या ठिकाणी माल भरला जात असेल त्या ठिकाणी (१) नो पार्किंग झोन घोषित करणे, (२) व्यापारी 
माल भरु न देणे इत्यादी कारवाई करण्यात यावी. पोलीसांनी बसचा प्रवास सुरु होण्याच्या ठिकाणी दोषी 
बाहतूकीविरुध्द नियमाप्रमाणे कारवाई केल्यास मालाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीस आळा बसेल. 


ठल Circular - Goods Transportation by Pvt. Buses 


